सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षाचे 
राज्यस्तरीय आदर्श ग्रासेवक /ग्राम विकास 
अधिकारी पुरस्कार जाहिर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३४/आस्था-७ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, २५, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २६ सप्टेंबर,२०२३ 


वाचा 
१) झासन परिपत्रक क्रमांक. ग्रामसे- २०१६/प्र.क्र.२४६/आस्था-७ दिनांक १७.३.२०१७ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वोत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या 
ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांना आदर्श ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी म्हणून सन्मानित 
करण्याची शासनाकडे मागणी केली होती. त्यानुसार, वाचा येथील दि. १७.३.२०१७ रोजीचे परिपत्रक 
निर्गमित केळे आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर अतित्युकृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामसेवक/ग्राम विकास 
अधिकारी यांना शासन स्तरावरुन यशवंत पंचायत राज अभियान पुरस्कार वितरण सोहळ्यात 
पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या कालावधीत कोविड-१९ च्या 
प्रादुभावामुळे पुरस्कार जाहिर केले नाही. त्यामुळे आता या दोन्ही वर्षाकरीताचे आदर्श 
ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी पुरस्काराची यादी निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय:- 


वाचा येथील शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यातुन एक या प्रमाणे सर्वोत्कृष्ट ठरणार्‍या 
ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांना आदर्श ग्रामसेवक/ग्रामविकास पुरस्कार मा. मंत्री (ग्राम 
विकास) यांच्या हस्ते यशवंत पंचायत अभियान पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या वेळी वितरीत करण्यात 
येतो. सर्वोत्कृष्ट ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी म्हणून निवड झालेल्या ग्रामसेवक/ग्रामविकास 
अधिकारी यांना मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांच्या स्वाक्षरीने प्रशस्तीपत्रक देण्यात येते. त्यानुसार सन 
२०२०-२१ व सन २०२१-२२ या वर्षाकरीताचे आदर्श ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी पुरस्काराची 
यादी पुढीलप्रमाणे आहे. 


सन २०२०-२१ Gara आदर्श ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी पुरस्कार यादी. 


अ.क्र. | नाव पदनाम कार्यालय जिल्हा 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
q श्री.गणेश fart पडवळ ग्राम विकास ग्रामपंचायत, कळमगाव ठाणे 
अधिकारी 


संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३४/आस्था-७, २६ सप्टेंबर,२०२३ 


अ.क्र. | नाव पदनाम कार्यालय जिल्हा 
२  श्री.कमलेडा चंद्रकांत संखे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, बोईसर पालघर 
3 श्रीमती मनिषा गंगाधर कावळे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, मालुसरे रायगड 
श्री. अनिल कृष्णा शिदे ग्रामविकास ग्रामपंचायत, पोपळी रत्नागिरी 
अधिकारी 
५. | श्री.प्रदिप रमेश नारकर ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, दाभोळे सिंधुदूर्ग 
श्री. भगवान प्रकाह जाधव ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, ATS 
विभागीय आयुक्त, पुणे 
१ | श्रीमती प्रमिला पांडुरंग घोडेकर ग्रामविकास ग्रामपंचायत, नवलाख उंब्रे, । पुणे 
अधिकारी पं.स. मावळ 
2 श्री. विकास शामराव माने ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, नांगोळे, पं.स. | सांगळी 
कवठेमहांकाळ 
3. | श्री.किरण गुरबा वाघमारे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, यावली, पं.स. | सोलापूर 
बार्शी 
विभागीय आयुकक्‍्त,नाशिक 
१ | श्री.लिंगराज ज्योतिलिंग जंगम ग्रामविकास ग्रामपंचायत पिंपळगाव नाशिक 
अधिकारी (बसवंत) पं.स., निफाड 
सन २०२१-२२ करीताचे आदर्श ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी पुरस्कार यादी. 
अ.क्र नाव पदनाम कार्यालय जिल्हा 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
१ | श्री.नितीन साहेबराव चव्हाण ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, आपटी मांजली  । ठाणे 
Q | श्री.रमाकांत नारायण चव्हाण ग्राम विकास ग्रामपंचायत, पोमण पालघर 
अधिकारी 
3 | श्रीमती माधुरी मुरलीधर भोइर ग्राम विकास ग्रामपंचायत, मापगाव रायगड 
अधिकारी 
४ | श्री.राजेद्रप्रसाद लालचंद राऊत ग्रामविकास । ग्रामपंचायत, आणसुरे रत्नागिरी 
अधिकारी 
५ | श्री.शिवराज धारु राठोड ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, बापर्ड- किजवडे =| सिंधुदूर्ग 
विभागीय आयुक्त, पुणे 
१ | श्रीमती प्रियंका अभिजीत चव्हाण ग्रामसेवक ग्रामपचांयत गोडसेवाडी,पंचायत | सातारा 
समिती, कोरेगाव 
२ | सौ.स्वप्नगंधा सागर बाबर ग्रामसेवक ग्रामपंचायत खंडोबाचीवाडी सांगळी 
प.स. पलुस 
३3 | श्री.संजय बाबुराव शिदे ग्रामविकास ग्रामपंचायत ब्रम्हपूरी, पं.स. सोलापूर 
अधिकारी मंगळवेडा, 
४ | श्री. विजय रामचंद्र गावडे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत Sopot, पं.स. कोल्हापूर 
कागल 
श्री.आनंदा यशवंत कदम ग्रामविकास ग्रामपंचायत किणी, पं.स. 
अधिकारी हातकणंगले 
विभागीय आयुक्त,नाशिक 
१ | श्री.हनुमान प्रभाकर दराडे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत आवळी नाशिक 
दुमला/शिरसाठे, प.स.ईगतपूरी 
२ | श्री. सुधिर दशरथ उंडे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मुठेवाडगाव, पं.स. । अहमदनगर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३४/आस्था-७, २६ सप्टेंबर,२०२३ 


अ.क्र नाव पदनाम कार्यालय जिल्हा 

श्रीरामपूर 

3. श्री.पंजाबराव विनायकराव पाटील ग्रामविकास ग्रामपंचायत रोटवद, जळगाव 

अधिकारी पं.स.धरणगाव 
४ | श्रीमती सुरेखा निंबा ठाकरे ग्रामसेवक पंचायत समिती, धुळे धुळे 
५ | श्री.बाळु गजमल पाटील ग्रामविकास ग्रामपंचायत प्रकाशा, ता. नंदुरबार 
अधिकारी शहादा, जि.नंदुरबार 
विभागीय आयुक्त, नागपूर 

१ | श्री.गोपाल सुभाषजी बुरडे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत आंधळगाव भंडारा 
पं.स.मोहाडी 

२ | कु.वनिश्ा सुंदरशा कोडापे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत टेकाढी/ चिमढा, । चंद्रपूर 
पं.स.मुल 

3 | श्री. के.एम.कापगते ग्रामसेवक ग्रामपंचायत, हिरापूर, पं.स. गोंदिया 
गोरेगाव 

४ | श्री.दामोधर केशवराव पटले ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कोचिनारा, पं.स., | गडचिरोली 
कोरची 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

१ | श्री.भारत श्रीकृष्ण भोबळे ग्रामसेवक ग्रामपंचायत गोरव्हा, पं.स. अकोला 
बाडिटाकळी 

२ | श्री.भारत श्रीराम गरड ग्रामसेवक ग्रामपंचायत धनकेश्वर, पं.स. यवतमाळ 
पुसद 

3 श्री.शिवप्रसाद भगवान मवाळ ग्रामसेवक ग्रामपंचायत शेळगाव काकडे, बुलढाणा 
पं.स. मेहकर 

३. सदरचे पुरस्कार हे वैयक्तिक स्वरुपाचे असल्याने यशवंत पंचायतराज अभियान पुरस्कार 


सोहळ्यात ज्या प्रमाणे पुरस्कारांच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येते, त्याचप्रमाणे प्रमाणपत्र तयार 
करणे आव्यक असल्याने याबाबत आवऱ्यक ती कार्यवाही विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 


कोकणभवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी करण्यात यावी. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥१०॥०/०५॥॥०.४०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१२५२१८४९२० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


Popat D. 
Deshmukh 


Digitally signed by Popat D. 
Deshmukh 

DN: cn=Popat D. Deshmukh, o=Rural 
Development Department, ou, 
email=popat.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.09.27 13:09:47 +05'30' 


पो.द.देशमूख 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३४/आस्था-७, २६ सप्टेंबर,२०२३ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
) मा.मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Co 


4 


मा. विधानसभा/मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
मा.अध्यक्ष जिल्हा परिषदा (सर्वी 


मा. अपर मुख्य सचिव (ग्रामविकास) 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
qo) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
११) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) 
) 


xn 


9 


eS 


vo 


१२) सर्व सह/उप सचिव, अवर सचिव, कार्यासन अधिकारी, ग्रामविकास विभाग 

१३) उपायुक्त (आस्थापना/विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, 
बेलापूर, नवी मुंबई 

१४)निवडस्ती, कार्यासन आस्था -७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


